राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ 
कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 

श्री.सु.शं.शिंदे, सहायक कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १७ जानेवारी, २०२० 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ, दिनांक २८-०८-२०१७ चे 
शासन आदेठा 
2) राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ यांचे क्र.रामाआ-२०१३/प्र.क्र.२/भाग-४/आस्थापना, 
दिनांक १६-०८-२०१९ रोजीचे पत्र, 


शासन आदेश 
संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक २८-०८-२०१७ च्या आदेशान्वये श्री.सु.शं.शिंदे, सहायक कक्ष 


अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या सेवा २ वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने राज्य माहिती 
आयोग, कोकण खंडपीठ, नवी मुंबई या कार्यालयात उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार श्री. 
शिंदे, हे दिनांक २६-०९-२०१७ पासून राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ येथे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत 
आहेत. त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा २ वर्षाचा कालावधी दिनांक २५-०९-२०१९ रोजी पूर्ण होत आहे. 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक 
१७.१२.२०१६ अन्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, या शासन निर्णयास झा.नि. 
क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या-१२, दिनांक १६-०२-२०१८ अन्वये दि.१७-१२-२०१६ च्या शासन 


निर्णयातील परि.५ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे:- 


परि.क्र. ५(अ) (३) - प्रतिनियुक्ती प्रथमत: 3 वर्षासाठी देण्यात यावी व संबंधित अधिकाऱ्याची इच्छुकता व संवर्ग 


नियंत्रण विभागाचे सहमतीने हा कालावधी चौथ्या वर्षाकरिता वाढविण्यात यावा. 


३.  श्री.सु.शं.शिंदे, सहायक कक्ष अधिकारी यांचे संवर्ग नियंत्रण या विभागाकडे असल्यामुळे व राज्य माहिती 
आयोग, कोकण खंडपीठ, नवी मुंबई यांचे संदर्भाधिन क्र. २ येथील दिनांक १६-०८-२०१९ च्या पत्रात श्री. शिंदे 
यांना मुदतवाढ देण्याबाबत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता श्री.शिंदे यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीस दिनांक 


२५-०९-२०१९ पासुन पुढे १ वर्षासाठी (दिनांक २५-०९-२०२०) पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश HATH: एएससी-१५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ 


४. प्रतिनियुक्ती संदर्भात सर्व अटी व शर्ती या विभागाचे आदेश क्र.एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ, 
दिनांक २८-०८-२०१७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असतील. 

५.  श्री.सु.शं. शिंदे, सहायक कक्ष अधिकारी, यांच्या अन्य प्रशासकीय बाबी सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
व सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन- ६ यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००११७१४५८१३८७०७ असा आहे. हा परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


Gajanan Pee ON a 
B h | mM ra 0 G U rav Stet saree f5dc2ad659e360173 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित कर्मचारी (राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ, नवी मुंबई कार्यालयामार्फत) 
प्रत, 
१. सचिव, राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र, नवीन प्रशासकीय इमारत, १३ वा मजला, मंत्रालय 
मुंबई-४०००३२ 


२. उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ, कोकण भवन, ५ वा मजला, सी.बी.डी 
बेलापूर, नवी मुंबई-४००६१४ 

३. सह/उप सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक बांधकाम विभाग , मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

४. उपसचिव, (कार्यासन ६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


